RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg . No . MCS/ 174/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ५(२)] 


सोमवार , जानेवारी २५ , २०१६ / माघ ५, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जानेवारी २०१६ 

उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 

क्रमांक एमयुपी- २०१५ /प्र.क्र . ३०८ / नवि - १९ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३४१- क चे पोट - कलम (१) , 
(१क ) आणि ( २) यांच्या तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील , ता . कुडाळ येथील ओरस (सिंधुदुर्गनगरी) या ग्रामपंचायतीचे 
स्थानिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रातन नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे क्षेत्र आणि जिल्हा मख्यालय असल्यामळे हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणन विनिर्दिष्ट 
करण्याच्या आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी ओरस (सिंधुदुर्गनगरी ) या नावाने नगरपंचायत गठित करण्याच्या दृष्टीने , उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३४१- क चे पोट- कलम (१ ), (१क ) आणि ( २) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना काढण्याचा 
आपला हेतू घोषित करीत असून , तिचा मसुदा यासोबत जोडलेला आहे . 

२. उक्त उद्घोषणेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे, त्याची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल. 
३. उक्त कालावधीमध्ये मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक एमयुपी . २०१५ / प्र. क्र . ३०८ / नवि. १९ . - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३४१- क चे 
पोट - कलम (१ ), (१क ) आणि ( २ ) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग, क्रमांक एमयुपी -२०१५ / प्र. क्र . ३०८ / नवि - १९ , 
दिनांक जानेवारी , २०१६ याद्वारे महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र , दिनांक जानेवारी, २०१६ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली 
असून , महाराष्ट्र शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरस (सिंधुदुर्गनगरी) या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित 


भाग एक - अ ( को .वि. पु).- ६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २५ , २०१६ / माघ ५ , शके १९३७ 


होणारे क्षेत्र आणि जिल्हा मुख्यालय असल्यामुळे हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी ओरस 
(सिंधुदुर्गनगरी) नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत गठित करण्यासाठी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१- क चे पोट - कलम ( १), (१क ) आणि 
( २) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेत नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा शासनाने विचार केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
करणे इष्ट वाटते. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१- क चे पोट - कलम ( १), (१क ) आणि ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, संक्रमणात्मक 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्यासाठी “ उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१- क चे पोट - कलम (२ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, ओरस 
(सिंधुदुर्गनगरी) नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत गठित करण्यात येईल . उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या हद्दीत यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
“ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


अनुसूची “ अ ” 
संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले स्थानिक क्षेत्र 
मौजे ओरस (सिंधुदुर्गनगरी) ग्रामपंचायतीत असलेले गट नं . १/१ ते २८४ / ३९ 
मौजे अणाव ग्रामपंचायतीत असलेले गट नं. १/ १ ते २९० / ० 
मौजे रानबांबुळी ग्रामपंचायतीत असलेले गट नं . १/ १ ते १७० / ३२ 


अनुसूची “ ब ” 
संक्रमणात्मक क्षेत्रातील स्थानिक क्षेत्राच्या हद्दीचा तपशील 

पूर्व. - मौजे वाडी हुमरमळा , ओरस खुर्द , कुंदे गावची शीव 
पश्चिम . - मौजे तळगांव , गावराई गावची शीव 
दक्षिण. - मौजे बांव, पणदूर गावची शीव 
उत्तर . - मौजे कसाल, पडवे गावची शीव . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( सन १९५९ चा तीन ) अन्वये स्थापन केलेल्या ओरस (सिंधुदुर्गनगरी ) या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्राची हद्द . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ . र. परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


टीप. - प्रस्तावित नगरपंचायतीचे क्षेत्र दर्शविणारा आराखडा जनतेच्या निरिक्षणासाठी जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग, तहसीलदार , कुडाळ यांच्या 

कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी २५ , २०१६ / माघ ५, शके १९३७ 


w 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 25th January 2016 . 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. MUP - 2015 /CR 308 /UD - 19 . - In pursuance of the provisions of sub -section ( 1B ) of Section 
341- A read with sub - section (3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) the Government of 
Maharashtra hereby announces its intention to issue a notification , in exercise of the powers 
conferred by sub sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the said Act , with a view to specify 
the local area comprising of the Village Panchayat Oras ( Sindhudurgnagari), Taluka Kudal in 
Sindhudurg District, being a District Headquarter and adjacent Village Panchayats Anav and 
Ranbambuli and area in transition from rural area to an urban area to be a transitional area 
and to constitute a Nagar Panchayat by the name of the Oras (Sindhudurgnagari) Nagar 
Panchayat for the said local area , the draft of which is appended herewith . 

2 . Any person , who entertains any objection to issuance of the said notification , is hereby 
required to submit the same in writing with the reasons therefor , to the Collector , Sindhudurg 
District, within a period of thirty days , from the date of publication of this Proclamation in the 
Maharashtra Government Gazette . 

3. Any such objection , which may be received during the said period , will be considered 
by the Government. 


DRAFT NOTIFICATION 


No . MUP. 2015 /CR - 308 /UD - 19 . — Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department published in the Maharashtra Government Gazette , dated the 
November , 2015 issued in pursuance of the provisions of sub - section ( 1B ) of section 341A read 
with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said act ” ), 
the Government of Maharashtra has invited objections to its proposal to issue a notification 
under sub - sections ( 1), ( 1B ) and (2 ) of section 341- A of the said Act, to specify the local area 
comprising of the Village Panchayat Oras ( Sindhudurgnagari) in Sindhudurg District, being a 
District Headquarter and adjacent Village Panchayat Anav and Ranbambuli and an area in 
transition from rural to an urban area , to be a transitional area and to constitute a Nagar 
Panchayat by the name of the Oras (Sindhudurgnagari) Nagar Panchayat for the said transitional 
area ; 

And whereas, the objections received pursuant to the said proclamation by the Collector 
of Sindhudurg District, within the period specified , have been considered by the Government ; 

And whereas, having regard to the factors mention in clause ( 2) of article 243- Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the 
said local area , more particularly described in Schedule “ A ” appended hereto , to be a transitional 
area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of 
section 341A of the said Act , and at all other powers enabling it in that behalf , the Government 
of Maharashtra hereby specifies the said local area to be a transitional area , for which there 
shall be constituted a Nagar Panchayat as provided in sub - sections ( 1), ( 1B ) and (2 ) of section 
341A of the said Act , by the name of the Oras ( Sindhudurgnagari) Nagar Panchayat. The 
boundaries of the said smaller urban area shall be such as are specified in Schedule “ B ” 
appended hereto . 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २५ , २०१६ / माघ ५ , शके १९३७ 


Schedule “ A ” 


Description of the local area to be specified as a transitional area 

The Gat Numbers 1/ 1 to 284 /39 of the Village Panchayat Oras Budruk ( Sindhudurgnagari) 
The Gat Numbers 1/1 to 290 /0 of the Village Panchayat Anav 
The Gat Numbers 1/ 1 to 170 / 32 of the Village Panchayat Ranbambuli 


V 


Schedule “ B ” 


Boundaries of the Local area to be specified as a transitional area 

East. – Village Wadi humarmala, Oras Khurd , Kunde boundaries of Village . 
West. – Village Talgaon , Gawrai boundaries of Village 
South . – Village Bawn , Pandur boundaries of Village 
North . – Village Kasal, Padwe boundaries of Village 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . R . PARSHURAME , 
Deputy Secretary to Government. 


Note . - A plan showing the area of the proposed Oras (Sindhudurgnagari) Nagar Panchayat is 

available for public inspection in the office working hours, in the office of the Collector 
of Sindhudurg the Tahasildar , Kudal. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


